RNI No.MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ७ , अंक ६५ ] ] 


मंगळवार , जून १ , २०२१ / ज्येष्ठ ११ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक १४२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ मे , २०२१ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळे अधिनियम , १ ९ ६५ . 


क्रमांक संकीर्ण ०४२१ / प्र.क्र .३४ / २०२१ / एसडी -२ : - महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळे अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा 
महा .४१ ) याच्या कलम ३७ च्या पोट - कलम ( २ ) तसेच कलम ३६ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , महाराष्ट्र राज्य 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी विचारविनिमय केल्यानंतर , याद्वारे , महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळे विनियम , 
१ ९ ७७ यामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे 


१ . ( १ ) या विनियमांस , महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळे ( सुधारणा ) विनियम , २०२१ असे म्हणावे . 
( २ ) ते , दिनांक २५ मार्च , २०२१ पासून अंमलात आले असल्याचे मानण्यात येईल . 


२ . 


महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळे विनियम , १ ९ ७७ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , “ मुख्य विनियम " असा केला आहे ) 
याच्या विनियम ४१ मधील , 

( १ ) पोट विनियम ( १ ) मध्ये , 
( अ ) खंड ( अ ) मध्ये , 

( एक ) “ मार्च किंवा एप्रिल मधील परीक्षेच्या " या मजकुराऐवजी “ मार्च मधील परीक्षेच्या किंवा मंडळाने विहित 
केलेल्या कालावधीत आयोजित करावयाच्या परीक्षेच्या ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

( दोन ) “ ५ फेब्रुवारी " या मजकुराऐवजी “ ३१ जानेवारी ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 
( तीन ) परंतुकातील , परिच्छेद अ व ब यांऐवजी , पुढील परिच्छेद दाखल करण्यात येतील : 

जर तो आगामी जुलै - ऑगस्ट मधील परीक्षेला किंवा मंडळाने निर्धारित केलेल्या कालावधीत घ्यावयाच्या 
परीक्षेला बसू इच्छित असेल तर , त्याची उपस्थिती मधील कमतरता क्षमापित करून , त्यास परीक्षेस बसण्याची मुभा 
देण्यात येईल ; किंवा 


3 


" अ . 


भाग चार - ब - १४२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून १ , २०२१ / ज्येष्ठ ११ , शके १ ९ ४३ 


ब . 


जर तो पुढील मार्चमधील परीक्षेला किंवा मंडळाने निर्धारित केलेल्या कालावधीत आयोजित करावयाच्या 
परीक्षेला बसू इच्छित असेल तर , तो पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या भागात किंवा दुसऱ्या भागात किंवा दोन्ही भागात 

मिळून एकत्रितपणे उपस्थिती मधील कमतरता भरून काढील . " . 
( ब ) खंड ( क ) मध्ये , “ यथास्थिति , १० फेब्रुवारी किंवा १० सप्टेंबर रोजी " या मजकुराऐवजी “ मंडळाने निर्धारित केलेल्या 
दिनांकास " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
( क ) खंड ( क ) नंतर , पुढील खंड जादा दाखल करण्यात येईल 

“ ( ड ) राज्य मंडळाच्या अध्यक्षास , जो उमेदवार , पुढील कोणत्याही कारणांमुळे , एकतर पहिल्या किंवा दुसऱ्या 
अथवा दोन्ही सत्रांमध्ये मिळून किमान ७५ टक्के उपस्थितीची अट पूर्ण करू शकत नसेल अशा उमेदवाराच्या बाबतीत , 
संबंधित माध्यमिक शाळा प्रमुखाच्या आणि संबंधित विभागीय मंडळाच्या अध्यक्षाच्या शिफारशीवरून , पोट विनियम ( ब ) मध्ये 
विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक अनुपस्थिती क्षमापित करता येईल 

( अ ) उमेदवाराचे दीर्घकालीन आजारपण ; 
( ब ) ज्यामुळे उमेदवारास दीर्घकाळासाठी बाहेरगावी अथवा परदेशात जाणे भाग पडलेले असेल अशी अनपेक्षित 


कारणे ; 


( क ) नैसर्गिक आपत्ती ; आणि 


( ड ) त्यांच्या स्वरूपानुसार जी खरी आहेत अशी अन्य कोणतीही कारणे . 


३ . 


अशा उमेदवारांच्या बाबतीत , दोन्ही सत्रात स्वतंत्रपणे किमान ५० % उपस्थिती असणे किंवा अपवादात्मक प्रकरणी , 
दोन्ही सत्रे मिळून एकत्रितपणे ५० % उपस्थिती असली पाहिजे आणि दोन्ही सत्रे मिळून एकत्रितपणे ५० % पेक्षा कमी असलेली 

उपस्थिती , कोणत्याही परिस्थितीत क्षमापित केली जाणार नाही . " ; 
( २ ) पोट- विनियम ( १ ) नंतर , पुढील पोट- विनियम समाविष्ट करण्यात येईल : 

“ ( १ अ ) माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ . १० वी ) परीक्षेला बसणारे उमेदवार , साथीचे आजार , नैसर्गिक आपत्ती किंवा तत्सम 
कारणे यामुळे , पोट - विनियम ( १ ) च्या खंड ( अ ) मध्ये विहित केल्याप्रमाणे , किमान उपस्थितीची अट पूर्ण करीत नसतील तर , राज्य 
मंडळाची परीक्षा समिती , राज्य शासनाच्या पूर्व मान्यतेने , अशा उमेदवारांची उपस्थितीतील कमतरता , अंशतः किंवा पूर्णतः क्षमापित 
करण्यासाठी सक्षम असेल . " . 
मुख्य विनियमांच्या विनियम ८८ मध्ये , 
( १ ) पोट विनियम ( १ ) मध्ये , 
( अ ) खंड ( अ ) मध्ये , 

( एक ) “ मार्च किंवा एप्रिल परीक्षेच्या " या मजकुराऐवजी “ फेब्रुवारी - मार्च मधील परीक्षेच्या किंवा मंडळाने विहित 
केलेल्या कालावधीत आयोजित करावयाच्या परीक्षेच्या " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

( दोन ) “ ५ फेब्रुवारी " या मजकुराऐवजी “ ३१ जानेवारी ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
( तीन ) परंतुकातील , परिच्छेद अ व ब यांऐवजी , पुढील परिच्छेद दाखल करण्यात येतील 

जर तो आगामी जुलै - ऑगस्ट मधील परीक्षेला किंवा मंडळाने निर्धारित केलेल्या कालावधीत घ्यावयाच्या 
परीक्षेला बसू इच्छित असेल तर , त्याची उपस्थिती मधील कमतरता क्षमापित करून , त्यास परीक्षेस बसण्याची 

मुभा 
देण्यात येईल ; किंवा 

जर तो पुढील मार्चमधील परीक्षेला किंवा मंडळाने निर्धारित केलेल्या कालावधीत आयोजित करावयाच्या 
परीक्षेला बसू इच्छित असेल तर , तो पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या भागात किंवा दुसऱ्या भागात किंवा दोन्ही भागात 

मिळून एकत्रितपणे उपस्थिती मधील कमतरता भरून काढील . " . 
( ब ) खंड ( क ) मध्ये , “ १० फेब्रुवारी , किंवा यथास्थिति , १० सप्टेंबरपर्यंत " या मजकुराऐवजी “ मंडळाने निर्धारित केलेल्या 
दिनांकास हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


: 


" अ . 


ब . 


शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून १ , २०२१ / ज्येष्ठ ११ , शके १ ९ ४३ 


३ 


( क ) खंड ( क ) नंतर , पुढील खंड जादा दाखल करण्यात येईल 

“ ( ड ) तथापि , राज्य मंडळाच्या अध्यक्षास , जो उमेदवार , पुढील कोणत्याही कारणांमुळे , एकतर पहिल्या किंवा दुसऱ्या 
अथवा दोन्ही सत्रांमध्ये मिळून किमान ७५ टक्के उपस्थितीची अट पूर्ण करू शकत नसेल अशा उमेदवाराच्या बाबतीत , 
संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्रमुखाच्या आणि संबंधित विभागीय मंडळाच्या अध्यक्षाच्या शिफारशीवरून , पोट विनियम 
( ब ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक अनुपस्थिती क्षमापित करता येईल 

( अ ) उमेदवाराचे दीर्घकालीन आजारपण ; 
( ब ) ज्यामुळे उमेदवारास दीर्घकाळासाठी बाहेरगावी अथवा परदेशात जाणे भाग पडलेले असेल अशी अनपेक्षित 


कारणे ; 


( क ) नैसर्गिक आपत्ती ; आणि 


( ड ) त्यांच्या स्वरूपानुसार जी खरी आहेत अशी अन्य कोणतीही कारणे . 

अशा उमेदवारांच्या बाबतीत , दोन्ही सत्रात स्वतंत्रपणे किमान ५० % उपस्थिती असणे किंवा अपवादात्मक प्रकरणी , 
दोन्ही सत्रे मिळून एकत्रितपणे ५० % उपस्थिती असली पाहिजे आणि दोन्ही सत्रे मिळून एकत्रितपणे ५० % पेक्षा कमी असलेली 

उपस्थिती , कोणत्याही परिस्थितीत क्षमापित केली जाणार नाही . " ; 
( २ ) पोट- विनियम ( १ ) नंतर , पुढील पोट - विनियम समाविष्ट करण्यात येईल 

“ ( १ अ ) उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ .१२ वी ) परीक्षेला बसणारे उमेदवार , साथीचे आजार , नैसर्गिक आपत्ती किंवा 
तत्सम कारणे यामुळे , पोट - विनियम ( १ ) च्या खंड ( अ ) मध्ये विहित केल्याप्रमाणे , किमान उपस्थितीची अट पूर्ण करीत नसतील 
तर , राज्य मंडळाची परीक्षा समिती , राज्य शासनाच्या पूर्व मान्यतेने , अशा उमेदवारांची उपस्थितीतील कमतरता , अंशतः किंवा पूर्णतः 
क्षमापित करण्यासाठी सक्षम असेल . " . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वंदना कृष्णा , 


शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


भाग चार - ब - १४२-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून १ , २०२१ / ज्येष्ठ ११ , शके १ ९ ४३ 


SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

( Annex ) , Mumbai 400 032 , dated the 28th May 2021 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARDS ACT , 1965 . 


No. Misc . 0421 / CR.34 / 2021 / SD - 2. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of 
section 37 read with section 36 of the Maharashtra Secondary and Higher Secondary Education 
Boards Act , 1965 ( Mah . XLI of 1965 ) , the Government of Maharashtra , after consultation with the 
Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education , is hereby amends the 
Maharashtra Secondary and Higher Secondary Education Boards Regulation , 1977 , as follows , 
namely : 

1. ( 1 ) These regulations may be called the Maharashtra Secondary and Higher Secondary 
Education Boards ( Amendment ) Regulations , 2021 . 


( 2 ) They shall be deemed to have come into force on the 25th March 2021 . 


2. In regulation 41 of the Maharashtra Secondary and Higher Secondary Education Boards 
Regulations , 1977 ( hereinafter referred to as the " the Principal Regulations ” ) , - 

( 1 ) in sub - regulation ( 1 ) , 

( a ) in clause ( a ) , 


( i ) for the words " March or April Examinations ” the words " March Examination or 
Examination to be held at the period as decided by the Board ” shall be substituted ; 


( ii ) for the figure , letters and words “ 5th of February ” the figures , letters and words 
" 31st of January ” shall be substituted ; 


( iii ) in the proviso , for the paragraphs A and B , the following shall be substituted , 
namely : 

" A. If he intends to appear for the upcoming July - August Examination or 
Examination to be held at the period as decided by the Board , he will be allowed to 
appear for the Examination by condoning the deficiency in attendance ; " or 


" B. If he intends to appear for the next March Examination or Examination 
to be held at the period as decided by the Board , he shall fulfill the deficiency in 
attendance during first part or second part or during both parts in total of the next 
academic year . ” . 

( 6 ) in clause ( c ) , for the figures , letters and words “ 10th February or 10th September , 
as the case may be , " the words “ the dates decided by the Board , ” shall be substituted ; 
( c ) after clause ( c ) , the following clause shall be added , namely : 

" ( d ) The Chairman of the State Board , on recommendation of the Head of the 
Secondary school concerned and the Chairman of the Divisional Board concerned , 
may condone the deficiency in attendance beyond 15 % specified in clause ( b ) , in 
respect of a candidate who could not fulfill the requirement of minimum attendance 
of 75 % either in the first or second or in both terms , for any of following reasons , 
namely : 

( a ) prolonged illness of the candidate ; 

( 6 ) unforeseen reasons which compel the candidate to go outstation or 
abroad for the long period ; 


शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून १ , २०२१ / ज्येष्ठ ११ , शके १ ९ ४३ 


4 


( c ) natural calamities ; and 


( d ) any other reasons which are genuine in their nature . 
For such candidates 50 % attendance in both terms separately or in exceptional 
cases 50 % attendance in both terms together is must and attendance less than 50 % in 
both terms together cannot be condoned under any circumstances . " ; 


( 2 ) after sub - regulation ( 1 ) , the following sub - regulation shall be inserted , namely : 


" ( 1A ) In case of Epidemic illness , Natural disaster or similar reasons , if candidates , 
appearing for Secondary School Certificate Examination ( 10th ) , do not fulfill the 
requirement of minimum attendance as prescribed in clause ( a ) , of sub - regulation ( 1 ) 
the Examination committee of the State Board is competent to condone the deficiency 
in attendance of such candidates partly or fully , with the prior approval of the State 
Government . " 


3. In regulation 88 of the principal Regulations : 


( 1 ) in sub - regulation ( 1 ) , 

( a ) in clause ( a ) , - 


( i ) for the words “ March or April Examinations ” the words “ February - March 
Examination or Examination to be held at the period as decided by the Board ” 
shall be substituted ; 


( ii ) for the figure , letters and words “ 5th of February ” the figures , letters and 
words “ 31st of the January ” shall be substituted ; 


( iii ) in the proviso , for the paragraphs A and B , the following shall be substituted , 
namely : 


" A. If he intends to appear for the upcoming July - August Examination 
or Examination to be held at the period as decided by the Board , he will be 
allowed to appear for the Examination by condoning the deficiency in 
attendance ; or 


“ B. If he intends to appear for the next March Examination or 
Examination to be held at the period as decided by the Board , he shall fulfill 
the deficiency in attendance during first part or second part or during both 
parts in total of the next academic year . " ; 


( 6 ) in clause ( c ) , for the figures , letters and words “ 10th February or 10th September , 
as the case may be , " the words “ the dates decided by the Board ” shall be substituted 

( c ) after clause ( c ) , the following clause shall be added , namely : 


" ( d ) The Chairman of the State Board , on recommendation of the Head of the 
Junior College concerned and the Chairman of the Divisional Board concerned , 
may condone the deficiency in attendance beyond 15 % specified in clause ( b ) , in 
respect of a candidate who could not fulfill the requirement of minimum attendance 
of 75 % either in the first or second or in both terms , for any of following reason , 
namely : 

( a ) prolonged illness of the candidate ; 

( 6 ) unforeseen reasons which compel the candidate to go outstation or 
abroad for the long period ; 

( c ) natural calamities ; and 


( d ) any other reasons which are genuine in their nature . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून १ , २०२१ / ज्येष्ठ ११ , शके १ ९ ४३ 


For such candidates 50 % attendance in both terms separately or in exceptional 
cases 50 % attendance in both terms together is must and attendance less than 50 % in 
both terms together cannot be condoned under any circumstances . " ; 


( 2 ) after sub - regulation ( 1 ) , the following sub - regulation shall be inserted , namely : 


" ( 1A ) In case of Epidemic illness , Natural disaster or similar reasons , if 
candidates , appearing for Higher Secondary School Certificate Examination ( 12th ) , 
do not fulfill the requirement of minimum attendance as prescribed in clause ( a ) , of 
sub - regulation ( 1 ) , the Examination committee of the State Board is competent to 
condone the deficiency in attendance of such candidates partly or fully , with the 
prior approval of the State Government . ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VANDANA KRISHNA , 


Additional Chief Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


